उपसंचालक, आरोग्य सेवा,अकोला मंडळ, 
अकोला यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा 
परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील 
वैद्यकीय अधिकारी यांची ८५ अस्थाई पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८ /प्र.क्र.१०६/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २४ एप्रिल,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१७/प्र.क्र.८०/आरोग्य -३, 
दिनांक- २०.०१.२०१८ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/पदस्थाई पदे चालू/७-आ/टे- 
८/जिप/अकोला/अस्थाई पदे/चाळू ठेवणे/१५६६-६७/२०१८, दिनांक-०९.०४.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, 
अकोला यांच्या अधिपत्याखालील अकोला, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती व यवतमाळ या ५ 
जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी गट-अ च्या एकूण 
८५ अस्थाई पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार अकोला, वाशिम, बुलढाणा, 
अमरावती व यवतमाळ या ५ जिल्हयातील जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय 
अधिकारी गट-अ च्या सदर ८५ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१०६/आरोग्य-३, 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - रुग्णालये व दवाखाने 
००१ (चार) - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक-०५.०३.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२४१२५६३६९४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ros h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S = 
D | Nn e S h Maharashtra, O = Government 


,, Of Maharashtra, OU = Public 
Health D: rtmen 
Kadam Patil (३५०७ os 
+05'30' 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (वैद्यकीय) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, अकोला/ वाशिम/ बुलढाणा/ अमरावती/यवतमाळ. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/ वाशिम/ बुलढाणा/ अमरावती /यवतमाळ . 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


2 at fa wm. १०८ २/पीएचसी-१६बी,दि.२८.५.८२ 


पीएचसी-१०९ of १४२/आ-४, दि.२२. १.२० 


शा.नि.सा.आ.वि.क्र. -१०९ ०/ १४४/आ-४, दि.२२.१.९० 


!शा.नि.सा.आ.वि.क्र.पीएचसी-१०८३/२६५६/पीएच १६ब, दि.२.२. 


| se 


वि ना 


५ ।शा.नि.सा.आ.वि.क़ृ.पीएचसी-१०८३/३३/४४०/आ-५, दि.2 १०८८ 
| a पीएचसह-१०९४/५७६/प्र.क्र.५२, दि.२०.४.२४ 

तेल्हारा पूर 

शा.नि.सा.आ.वि.कर.पीएचसी-२००३/प्र.कर.२६ १/आ-५, दि.२८.७. 


ow 


२२१००३७१ 


णा.नि.क्र.आरएलएच १०९८ 
३१९/आ-४, दि.३.७.९९ 


CG 


he 


